वाचा :- 


१) शासन परिपत्रक, 


पुन:स्थापनेनंतर पदस्थापना देणेबाबत 
निरीक्षक, गट-ब, राउझु. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमांक : इएसटी-५०२२/प्र.क्र.१४६/राऊशु-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 


दिनांक : १६ जानेवारी, २०२४ 


दि.२०.०४.२०१३. 


सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.निप्रआ-१११२/प्र.क्र.८२/११-अ, 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.इएसटी-१२१६/प्र.क्र.७८/राउञ्ु-१, दि.१४.०६.२०१६. 


शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.इएसटी-५०२२/प्र.क्र.१४६(१)/राउशु-१, दि.०८.११.२०२३. 


शासन आदेशा, गृह विभाग, क्र. इएसटी-५०२३/प्र.क्र.१८/राउशु-१, दि.२७.०९.२०२३ 


शासन आदेठा:- 


) 
) 
४) शासन आदेशा, गृह विभाग, क्र. इएसटी-५०२२/प्र.क्र.१४६(२)/राउश्ु-१, दि.०८.११.२०२३. 
) 
) 


शासन Seat, गृह विभाग, क्र. SVACI-4023/H.H.944/°ASI-4, दि.१६.१०.२०२३. 


राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील खालील तक्त्यात नमूद निरीक्षक, गट-ब 


संवर्गातील अधिकाऱ्यांना उक्त वाचा येथील अ.क्र.३ ते ६ येथील आदेशान्वये शासनसेवेत 
पुन:स्थापित करण्यात आले आहे. आता, सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावासमोर नमूद रिक्‍त 


ठिकाणी पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र निरीक्षकाचे नाव प्रस्तावित पदस्थापना 
१. | . _ (श्री. सतिश विठ्ठलराव काळभोर । पूर्णा सहकारी साखर सारखाना, हिंगोली 
२. ।श्री. संभाजी साहेबराव फडतरे सीमा तपासणी नाका, तलासरी/दापचेरी, जि. पालघर 
३. ।श्री.आर.एन. भिसे पायोनियर डिस्टीलरी, नांदेड 
४. ।श्री.बी.व्ही. हिप्परगेकर सीमा तपासणी नाका, खेडदिगर, जि. नंदुरबार. 
2: सदर आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. संबंधित निरीक्षकांनी त्यांना देण्यात 


आलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ हजर व्हावे. 


ee 


तसेच सदरच्या अधिकाऱ्यांना शासनसेवेत पुन:स्थापित करण्यात आल्याच्या 


दिनांकापासून त्यांनी पदस्थापनेविना व्यतित केलेला कार्यकाळ सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी 
म्हणून समजण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-५०२२/प्र.क्र.१४६/राऊशु-१ 


४. सदर आदेशात बदल करून घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 
१९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून संबंधित 
storie,” शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


च्‌. सदर शासन BAT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०११६१७२६३८०९२९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAVINDRA DIGAMBARRAO AUTE 
R AV | N D R A DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f05a69 1 3f9dee1f453c9a1c5a89d8c4897737ba8e4ac0e 
D | G A M B A R R A O df3f2c6e69e25f4108, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=CA98EFAC317508AB9B5820B47955BC1BABB173 
F20D25ABD816ED91A9B6BOF16C, cn=RAVINDRA 
A U T E DIGAMBARRAO AUTE 
Date: 2024.01.16 18:33:12 +05'30' 
(रविंद्र औटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
मा.मंत्री (राउशु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, राउशु यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
संबंधित विभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 
संबंधित निरीक्षक, राउझु (मार्फत आयुक्त, राउशु, मुंबई.) 
निवडनस्ती (राउशु-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


